जिल्हा रुग्णालय, नंदुरबार तसेच त्याअंतर्गत 
ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालये जि. 
नंदुरबार येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी 
आहार सेवेचे प्रलंबित देयके अदा करण्यास 
परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.२१२/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा : 

सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालय (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- आसेआ/कक्ष- 

३/टे-९/आहारसेवा/प्रलंबित देयके/नंदुरबार/८६२७-२९/२३ दि.१९.०७.२०२३. 
प्रस्तावना : 

जिल्हा रुग्णालय, नंदुरबार तसेच त्याअंतर्गत ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालये जि. 

नंदुरबार येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी आहार सेवेचे माहे मार्च,२०१७ ते सप्टेंबर, २०१७ या 
कालावधीतील प्रलंबित देयके अदा करण्यास कार्येत्तर मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. या बाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 

जिल्हा रुग्णालय, नंदुरबार तसेच त्याअंतर्गत ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालये जि. 
नंदुरबार येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी आहार सेवेचे माहे मार्च,२०१७ ते सप्टेंबर, २०१७ या 
कालावधीतील खालील प्रमाणे त्या खाळील अटीच्या अधिन राहून एकूण रु.४८,६८,४२१/- इतक्या 
रक्कमेचे प्रलंबित देयके अदा करण्यास कार्येत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अ) देयकाचा तपश्ील:- 


अ.क्र य संस्थां पुरवठ नाव य प्रलंबित देयकाची 
नाव कालावधी रक्‍कम 
|= उ.जि.रु. नवापूर | टायगर मॅन पॉवर सव्हीसे एप्रिल, २०१७ ते सप्टेंबर, | रु.६,८७,१३५/- 
धुळे २०१७ 
2 | उ.जि.रु. तळ टायगर मॅन पॉवर सर्व्हीसे एप्रिल, २०१७ ते सप्टेंबर, | रु.२,९९,७२५/- 
धुळे २०१७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.२१२/आरोग्य 3 


अ.क्र. | आरोग्य संस्थांचे पुरवठादाराचे नावा । देयकाचा प्रलंबित देयकाची 
नाव कालावधी रक्‍कम 
3. ग्रा.रु. धानोरा सरस्वती स्वयं सेवा सह. एप्रिल, २०१७ ते सप्टेंबर, | रु.२,५३,१७०/- 
संस्था मर्या. धुळे २०१७ 
४ | ग्रा.रु. खांडबारा | सरस्वती स्वयं सेवा सह. एप्रिल, २०१७ ते ऑगस्ट, रु.८८,१७३/- 
संस्था मर्या. धुळे २०१७ 
५ | ग्रा.रु. विसरवाडी | लोकसेवा स्वंय सेवा एप्रिल, २०१७ ते सप्टेंबर, | रु.३,०८,८४५/- 
सह.संस्था मर्या., साक्री, धुळे | २०१७ 
६ | ग्रा.रु. अक्कलकुवा | सावित्रीबाई फुले मागास मार्च २०१७ ,ते सप्टेंबर , रु५,७६,९७२./- 
महिला उदयोग सह. संस्था । २०१७ 
मर्या. धुळे 


७ | ग्रा.रु. मोलगी 


सावित्रीबाई फुले मागास 
महिला उदयोग सह. संस्था 
मर्या. धुळे 


मार्च २०१७ ,ते सप्टेंबर , 
२०१७ 


रु८,५६,१५२./- 


८ । ग्रा.रु. जमाना सावित्रीबाई फुले मागास | मार्च २०१७ ,ते सप्टेंबर , रु३,७२,२४०./- 
महिला उदयोग सह. संस्था | २०१७ 
मर्या. धुळे 

९ । ग्रा.रु. तोरणमाळ | सावित्रीबाई फुले मागास | मार्च २०१७ ,ते सप्टेंबर , रु३,०७,५४८./- 


महिला उदयोग सह. संस्था 


२०१७ 


मर्या. धुळे 
ग्रा.रु. म्हसावद टायगर मॅन पावर एप्रिल २०१७, रु.२,६६,०७१/- 
धुळे २०१७ 
ग्रा.रु. शहाहादा सावित्रीबाई मागास २०१७ , रु.४०,३,९२०/- 
महिला उदयोग सह. संस्था | २०१७ 
मर्या. धुळे 
१२ | ग्रा.रु. धडगांव सावित्रीबाई प मागास | मार्च २०१७ ,ते सप्टेंबर , रु.४४८,४७०,/- 
महिला उदयोग सह. संस्था | २०१७ 
मर्या. धुळे 
एकूण रु४८,६८,४२१./- 


ब) अटी व शाती :- 


१) यापूर्वी देण्यात आलेल्या कार्यरंभ आदेशातील व करारातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 


करण्याची जबाबदार संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 


२) सदर प्रलंबित देयके अदा करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना/झासन 
निर्णय/परिपत्रके/नियम यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची 


राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.२१२/आरोग्य ३ 


३) सदर देयके योग्य असल्याची तसेच प्रलंबित देयके दुबार अदा करण्यात आले नसल्याची 
खातरजमा करुनच अदायगी करण्यात यावी. याबाबतची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची 
राहील. 


४) सदर प्रस्तावारवरील खर्च मागणी क्रमांक आर-१, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२२१० ०१४६ (१९-आहार सेवा) व २२१००४१३ (१९-आहार सेवा) यामधून भागविण्यात यावा. 


२. सदर शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१२/प्र.क्र. 30/2093 विनियम, भाग-२ दि. १७ एप्रिल, 


२०१५ चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला,उपविभाग - एक मधील 


अनुक्रमांक ६, नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व 


त्यात नमुद अटीची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०५१२१३१२६३१७ असा आहे. आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 


Ka V | ta Kavita Pradip Pise 


DN: cn=Kavita Pradip 


p d H Pise, 0, Ou, 
Ya | p email=kavita.pise@ni 
c.in, c=US 


> ise Date: 2023.12.11 


16:02:23 +05'30' 


(कविता.प्र.पिसे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक. 
६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नंदुरबार. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.२१२/आरोग्य 3 


७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. नंदुरबार 
वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण/उपजिल्हा रुग्णालय, नवापूर, तळोदा, धानोरा, खांडबारा, 
विसरवाडी, अक्कलकुवा, मोलगी, जमाना, तोरणमाळ, म्हसावद, शहादा, धडगाव 
जि.नंदुरबार 

९. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


